दि. 09.02.2008 च्या पूर्वी नक्षलहल्ल्यातील 
शहीद पोलीस अधिकारी /कर्मचारी यांच्या 
कुटुंबियांना विशोष बाब म्हणून ठोक स्वरुपात 
सानुग्रह अनुदान मंजूर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ-०२०९/प्र.क्र.१०७/पोल-७, दि.०६.०२.२००९. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-०८०९/प्र.क्र.६१८/पोल-७, दि.०९.१०.२००९. 
३) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं/२८ओ/४९३७/सा.अ. व इ.स.-शहीद/४३/२०११, 
दि. १५.१२.२०१५. 


प्रस्तावना - 

नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असतांना शाहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्या त्या 
वेळी अनुज्ञेय असलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. सन 
२००९ पूर्वी शाहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना त्यावेळीच्या तरतुदींनुसार 
सानुग्रह अनुदान देण्यात आळेले आहे. त्यानंतर दि. ६ फेब्रुवारी, २००९ व दि. ९ ऑक्टोबर, २००९ च्या 
शासन निर्णयान्वये नक्षलग्रस्त हल्ल्यात शाहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
कुटूंबियांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाई व इतर सोयी-सुविधा यामध्ये वाढ करण्यात आली. या 
निर्णयानुसार पदाप्रमाणे रुपये २२.५० ते ३०.०० लाख रुपये सदनिकेसाठी, रुपये २५ लाख सानुग्रह 
अनुदान, अपत्यांसाठी शैक्षणिक खर्च व कुटूंबातील एका व्यक्‍तीला नोकरी इ. सोयी-सुविधा देण्यात येत 
आहेत. 

उपरोक्त शासन निर्णयाच्यापूर्वी देण्यात आलेली सानुग्रह अनुदान/मदत व इतर सोयी-सुविधा 
या तुटपुंज्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सन २००९ पूर्वी शाहीद झालेल्या पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटूंबियांनी GRAM वाढीव नुकसान भरपाई व सोयी-सुविधा 
देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्यामुळे दि. १ फेब्रुवारी, २००९ पूर्वी नक्षली हल्ल्यात शहीद 
झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना सदनिकेऐवजी रोख रक्कम देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:- 
शासन निर्णय- 

दि.०१.०२.२००९ च्या पूर्वीच्या नक्षलवादी हल्ल्यांमध्ये शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी / 

कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना सोबतच्या विवरणपत्रात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे मोफत 
सदनिकेऐवजी रोख रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्यास “विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२/पोल-७ 


शहीद पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटूंबियांना किमान रु. २२.५० ते कमाल रु. ३०.०० लाख 
याप्रमाणे एकूण रु.२३,२९,५०,०००/- (रुपये तेवीस कोटी एकोणतीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतकी 
रक्‍कम प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

oe सदर रक्कम संबंधितांना प्रदान करतांना यासंबंधात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
fean निर्देशाचे व विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३. उपरोक्त खर्च मागणी क्र.बी-१ लेखाशिर्ष “२०५५-पोलीस- (००) ११३-पोलीस कर्मचारी वर्ग 
यांचे कल्याण (००) (०४) कर्तव्य बजावित असतांना जखमी अथवा मृत झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना व 
त्यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह अनुदान (२०५५ ०२९३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून, सदर खर्च सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

8. शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटूंबियांना मोफत सदनिकेऐवजी रोख 
रक्‍कम अदा करण्यात येत असल्याने त्यांच्या कुटूंबियांना शाहीद व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत देय 
असलेल्या वेतन व भत्त्यामध्ये “घरभाडे भत्ता” विचारात घेतला जाणार नाही. 


प. सदरचे सानुग्रह अनुदान/मदत हे केवळ एक वेळचे अनुदान असून त्यास पूर्वोदाहरण म्हणून 
समजण्यात येवू नये. 
&. सदरची रक्‍कम कोषागारातून काढून, संबंधितांना अदा करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. पोळीस अधीक्षक, 
गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.२, पुणे / राज्य राखीव 
पोळीस बल गट क्र.४, नागपूर/ राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.५, दौंड व उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, नागपूर घटक, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं २०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. २० 
एप्रिळ, २०१६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
टू सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२११२४८३७२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Deepak Uttamrao 
Pokale 
Date: 2016.09.21 12:49:09 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, रा. रा. पो. बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
विशेष पोळीस महानिरीक्षक, रा. रा. पो. बळ, पुणे, नागपूर व मुंबई. 

पोळीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प नागपूर. 

पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया/ चंद्रपूर. 

समादेशक, रा. रा. पो. बल गट क्र.२, पुणे/ गट क्र.४, नागपूर/ गट क्र.५, दौंड, 
पुणे/ गट क्र.७, दौंड, पुणे. 

उपायुक्त राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागपूर घटक, नागपूर. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर /गडचिरोली/ गोंदिया/ चंद्रपूर. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, पुणे/नागपूर /गडचिरोली/ गोंदिया/ चंद्रपूर. 
वित्त विभाग (व्यय-७)/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई. 

उ.स. (बीयुडी-१ व २/विशा-१ 9), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७, 


दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ सोबतचे विवरणपत्र - “अ 


यांना सदनिकेऐवजी रोख रक्‍कम देण्याबाबतचा तपठिल 


दि. 09.02.2008 पूर्वी नक्षलविरोधी कारवाईत शाहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी 


अ. | पोलीस अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे । नेमणूकीचे ठिकाण | शाहीद सदनिकेऐवजी एकूण रुपये 
क्र नाव व पदनाम झाल्याचे । रोख रक्कम रुपये 
ठिकाण 
१ | पोशि/२५९५,आर.आर. पागधुने | रा.रा.पो. बळ गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.४, नागपूर 
पोशि/२७८४, लालबाबू सिग रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.४, नागपूर 
पोशि/१०५१,दानु चिना मटामी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
पोनि/ एस.डी. भांगे रा.रा.पो. बळ गट | गडचिरोली ३०,००,००० ३०,००,००० 
क्र.२, पुणे 
4 पोहवा/3, ताराचंद टी. मेश्राम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
& पोहवा/ १२४८,बी.डी. थोरात | रा.रा.पो. बळ गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
७ पोहवा/१२५८,ओ.एस.पठारे WAIN. Tes गट | गडचिरोली 22,40,000 22,40,000 
क्र.५, दौंड, पुणे 
८ पोशि/१०९९,ओ.पी. गवळी रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
९ पोशि/१०११, आर.एम.बनकर | रा.रा.पो. बळ गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
go | पोशि/८१२, व्ही.एच.वाघ रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
११ | पोशि/८२०, एस.जे.मस्के रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
१२ | पोशि/१४,एल.के.वाघमारे रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
१३ | पोना/ झेड. सी.लोढे रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
१४ | पोशि/ १०३,टी.जी. धेंडे रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.५, दौंड, पुणे 
१५ | पोशि/८१५,सुरेश& सोमाजी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
सुरकर 
१६ | पोहवा/ दयाल मेश्राम राज्य yea | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
विभाग, गडचिरोली 
१७ | पोउपनि/ प्रभाकर आलाम गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
१८ | पोशि/१२४६,ऱशखीलखो पठाण गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


१९ | पोशि/११८२,विनायक नेताम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
२० | पोशि/११९७,प्रदिप चिठोबा गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
भोयर 
२१ | पोशि/११६१,राजकुमार गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
श्रीवास्तव 
२२ | पोशि/११५४,संतोष गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
मुथकोंडावार 
२३ | पोशि/८५९,विनायक वानखेडे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
२४ | पोउपनि/शशांक शि. मलकापुरे गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
२५ | पोशि/७५९,शंकर वि. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
रामगीरवार 
२६ | पोशि/१७२७,सुरदास आ. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
वाघरे 
२७ | पोशि/१४९५,अशोक पातर गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
२८ | नापोशि/७४८,पांडू दोगे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
आलाम 
२९ | पोशि/१९४०ईश्वर वा. कुळसंगे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३० | पोशि/१८७६,केशव उसेंडी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३१ | पोशि/१९४८,पालदेव रा. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
सडमेक 
३२ | पोशि/३९४,देवसाय केया वट्टी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३३ | पोशि/३१४,भास्कर म. प्रधान गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३४ | पोशि/३७१,बी.डी.हरीदास WAT. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.७, दौंड 
३५ | पोशि/३३१,एम.के.वाळके WA. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.७, दौंड 
३६ | पोशि/५१,एस.एस. मिसाळ रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.७, दौंड 
३७ | पोशि१७३७,/परसराम निबेकर गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३८ | पोशि/१९४६,धनसू वड्डे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
३९ | पो्नि/ के. एल. चांदगुडे रा.रा.पो. बळ गट | गडचिरोली ३०,००,००० ३०,००,००० 
क्र.२, पुणे 
४० | पोशि/५३४,मधूकर कोरेटी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
। ४१ | पोउपनि/रविंद्र जाधव गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
४२ | पोहवा/७०८, ओमप्रकाडा मिश्रा गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
४३ | पोशि/१०५७,धर्मराज हलामी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
४४ | पोशि/१८४,पांडु ताणु दुग्गा गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
४५ | पोशि/२२५५,पांडुरंग को. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
आत्राम 
४६ । पोशि/२०३२,राजेश्वर गावडे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


४७ | पोशि/४११,देवराव रा. टपाले गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

४८ | रापोशि/ १५४४,मानिक गावडे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

४९ | पोशि/७२७,हरीदास सयाम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

५० | पोशि/२४२६,प्रभाकर जी. पांडे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

५१ । सफौ/८८, नानाजी संपतराव गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
कुमरे 

५२ | पोशि/२९४,लामेठा जी. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
म्हशाखेत्री 

५३ | पोशि/२४२०,कोमल जे. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
भनारकर 

५४ | पोशि/१००४,अशोक रामजी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
sit 

५५ | पोशि/२३९५,आनंद श्रा. मडावी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

५६ | पोउपनि/ उमाकांत गणपत गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
झारकर 

yo | सपोउनि/ ४८१,ज्ञामराव गं. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
सडमेक 

५८ | पोहवा/८५८,विश्ववाथ दा. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
सिंद्राम 

५९ | पोशि/२३०३,पांडू घिसू आत्राम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

६० | पोशि/२१४०,प्रकाश येर्रा मेश्राम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

६१ | पोशि/२०२३,पुरुषोत्तम रा. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
मेश्राम 

६२ | पोशि/२३१९,दिनकर बो. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० 22,40,000 
अरका 

६३ | पोउपनि/ चंद्रशेखर अर्जुन गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
वाघाडे 

६४ | पोहवा/९७२,घनशऱ्याम गो. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
टेकाम 

६५ | पोशि/८२५,चुनिलालळ सि. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
जांभुळकर 

६६ | पोउपनि/ संतोष महिपत घाग गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 

६७ | पोहवा/९५५, सोमाजी दुग्गा गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

६८ | पोशि/१००८,दिलीप इवनाते गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

६९ | पोशि/२२३,श्ररवण उसेडी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

hia पोउपनि/ धर्माजी दादाजी गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
सुरजागडे 

७१ | पोशि/८२७,बिरसाई गु. आत्राम गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 

७२ | पोशि/२०१३,अविनाडहा& शा. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 


रणदिवे 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


७३ | पोशि/२२३०,देवेद्र ल. रासेकर गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
। ७४ | पोउपनि/ हरिश्चंद्र का. मडावी गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
७५ । पोशि/२८९,अरुण म. करकाटे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
७६ । पोशि/८६८, प्रकाश स. गोगळे गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
७७ । पोशि/९२७, तेजरावा यादव गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
कुमरे 
७८ | पोशि/९६०, areal कमाने रा.रा.पो. बल गट | गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
७९ । नापोशि / ९०९,दादाजी पं. गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
खापरे 
८० | पोशि/१२६६,श्रीनिवास गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
येल्लायजी दंडीकवार 
८१ । पोउपनि/ सुहास पारेकर गडचिरोली गडचिरोली २४,००,००० २४,००,००० 
८२ | पोशि/ २२२१, विनोद बाबुराव गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
उडके 
८३ | पोशि/२७६६, वसंत ला. मडावी गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
८४ | पोशि/२५०३, अजय अशोक गडचिरोली गडचिरोली २२,५०,००० २२,५०,००० 
मास्टे 
८५ | पोउपनि/एस.एस. भोसले रा.रा.पो. बल गट | चंद्रपूर २४,००,००० २४,००,००० 
क्र.२, पुणे 
८६ | सपोशि/५६८, ए.एस.परब रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
८७ | सपोशि/८०९,एस.डी.शेरे रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
८८ | सपोशि/१०३०,एस.जी. रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
सपकाळ क्र.२, पुणे 
८९ | सपोशि / ७४७, बी.एस. जाधव | रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
go | सपोशि / ८९७, व्हि डी तांबडे । रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
९१ | नप्रशि/ के. व्ही. रसाळ रा.रा.पो. बल गट चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
क्र.२, पुणे 
९२ | पोशि/ ८८८, देविदास हजारे चंद्रपूर चंद्रपूर २२,५०,००० २२,५०,००० 
९३ | पोउपनि / दिपक राहिले गोंदिया गोंदिया २४,००,००० २४,००,००० 
९४ | पोशि/७७१,राम गावडकर गोदिया गोदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 
९५ | पोउपनि/ किरणकुमार डी. गोंदिया गोंदिया २४,००,००० २४,००,००० 
धोपाडे 
९६ | पोउपनि/ वामन गाडेकर गोंदिया गोंदिया २४,००,००० २४,००,००० 
९७ | पोशि/ ३०१,मुलचंद भोयर गोंदिया गोंदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 
९८ | पोशि/ २९०,भोजराम बाभरे गोंदिया गोंदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएफ-०४१२/प्र.क्र.२१३(भाग-२)/पोल-७ 


९९ | पोशि /२६८, सागर राऊत गोंदिया गोंदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 
१०० | पोशि/ ४४६, अंबेराज बिसेन गोंदिया गोंदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 
१०१ | पोशि/ ३२८, रविंद्रकुमार गोदिया गोदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 

जौंजाळ 
१०२ | पोशि / ३०८, मनोज गिऱ्हेपुंजे गोदिया गोदिया २२,५०,००० २२,५०,००० 
एकूण २३,२९,५०,००० | २३,२९,५०,००० 


Digitally signed by Deepak 
Uttamrao Pokale 
Date: 2016.09.21 12:49:31 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


